सन २०१८-१९ चा राज्य शिक्षक पुरस्कार सत्कार 
समारंभाच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांक :- पीटीसी-२०१९/प्र.क्र.६३/टीएनटी-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- of जुले, २०१९ 


पाहा:- 
१) शासन Fora area शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्र.पीटीसी २०१९/प्र.क्र.६३/टीएनटी-४, 
दिनांक:-०५ जुले,२०१९ 


शासन शुध्दीपत्र:- 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय,क्रमांक पीटीसी२०१९/प्र.क्र.६३/टीएनटी- 
४,दिनांक ०५ जुले,२०१९ मधील परिच्छेद क्रमांक (२) खालील प्रमाणे वाचावा. 


अ.क्र लेखाशिर्ष व मागणी क्रमांक 


२. 


मंजूर तरतूद 
रु.लक्ष 
३ 


मंजूर प्रशासकीय 
मान्यता रु.लक्ष 
४. 


“२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ८० 
सर्वसाधारण ८०० इतर खर्च (०२) 
(09) संकिर्ण (२२०२ २२९२)आदर्श 
शिक्षकांना पुरस्कार, 

मागणी क्रमांक $-2 ” 


रुपये १९०.३० 


रुपये १७३.०० 


“२२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ८० 
सर्वसाधारण (०२) (४६) आदिवासी 
क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कामासाठी 
शिक्षकांना राज्य पुरस्कार (२२०२ 
३६८२) ३१, सहायक अनुदाने,मागणी 
क्रमांक ई-२” 


रुपये ४.९५ 


रुपये ४.५० 


“ २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण ८० 
सर्वसाधारण ८०० खर्च 

(०२) (०३) आदर्श स्री शिक्षिका 
पुरस्कार (२२०२ 2622)” 


रुपये ४.४० 


रुपये ४.०० 


एकूण 


रुपये १९९.६५ /- 


रुपये १८१.५०/- 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः पीटीसी-२०१९/प्र.क्र.६३/टीएनटी-४ 


२. सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०६१२२५२५१५२१ असा आहे. हे श्ुध्दीपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
JAYSING SHIVAJI 
RASKAR wana ci 
(ज. शि.रासकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ING SHIVAJI RASKAR 


08000: ‘5ba02f01bOfScb7c718 
ION AND SPORTS DEPT, o=GOVERNMENT OF 
IVAJI RASKAR, 
0 


प्रत, 
१. आयुकत (शिक्षण) ,महाराष्ट्र शासन,पुणे. 
२. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) ,महाराष्ट्र,पुणे. 
३. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) ,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ),महाराष्ट्र १/२ मुंबई/ नागपूर. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 
६. कार्यासन अधिकारी( अर्थसंकल्प ),शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
७. वित्त विभाग,व्यय-५ / विनियम,मंत्रालय,मुंबई. 
८. मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव(शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय,मुंबई. 
१०. निवड नस्ती-टीएनटी-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


